ऊर्जा विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या कंपन्यांना 
देण्यात आलेल्या कर्जावरील मुद्दल व व्याज यांचा 
भरणा करणेकरीता नविन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५८/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ०८.१२.२०२३ 


संदर्भ - १. या विभागाचा शा. नि. क्र.जाबँक-२०१०/प्र.क्र.११३/ऊर्जा-३,दि.३०.०४.२०११. 
२. या विभागाचा शा.नि.क्र.संकीर्ण २०११/प्र.क्र.८६/ऊर्जा-४, दि.१८.०६.२०११. 
३. या विभागाचा शा.नि.क्र.जीईसी-२०१५/प्र.क्र.२१८/ऊर्जा-४, दि.१०.११.२०१५. 
४. या विभागाचा शा.नि.क्र.विपुअ-२००६/प्र.क्र.४८४(२)/ऊर्जा-३, दि.१४.०९.२००६. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीस बाहय सहायित प्रकल्पांतर्गत कोराडी वीज 


निर्मिती केंद्रातील युनिट क्र.६ च्या संचाचे कार्यक्षम सुधारीकरण व आधुनिकीकरण कार्यक्रमासाठी 


जागतिक बँकेकडून दि.३०.०४.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये व सौर ऊर्जा प्रकल्पांकरीता 


के.एफ.डब्ल्यु. जर्मन बँक या वित्तीय संस्थेकडून दि.१८.०६.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


a 


कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


२. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमांतर्गत (बाहय 


सहायित प्रकल्प) के.एफ.डब्ल्यु. जर्मन बँक या वित्तीय संस्थेकडून दि.१०.११.२०१५ रोजीच्या 


a 


शासन निर्णयान्वये कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


३. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस अनुसूचित जाती विशेष घटक योजनेतंर्गत 


हरिजन वस्त्यांमध्ये दिवे लावण्यासाठी दि.१४.०९.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कर्ज मंजूर 


करण्यात आले होते. 


४. महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी व महाराष्ट्र 


राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांना दिलेल्या कर्जाच्या अनुषंगाने मुद्दळ व व्याज जमेचे नविन 


लेखाशिर्ष उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५८/ऊर्जा-३ 


शासन निर्णय :- 


अ] महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीला कोराडी वीज निर्मिती केंद्रातील युनिट क्र.६ च्या 


संचाचे कार्यक्षम सुधारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी जागतिक बँकेकडून प्राप्त कर्जाची परतफेड (मुद्दल 


व व्याज) व सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी के.एफ.डब्ल्यु.जर्मन बँकेकडुन प्राप्त कर्जाची व्याजासह परतफेड 


करणेकरीता पुढीलप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष उघडण्यात येत आहे. 


मराठीत 


इंग्रजीत 


६८०१ - वीज प्रकल्पांसाठी कर्ज 


6801 - Loans For Power Project 


204 - पारेषण आणि वितरण 


205 - Transmission & Distribution 


(००) (08) - कोराडी वीज निर्मिती केंद्रातील युनिट 
क्र६. च्या आधुनिकीकरणासाठी जागतिक बँकेकडून 
महानिर्मिती कंपनीला देण्यात आलेल्या कर्जाची 
परतफेड. (६८०१५१७५) 


(00) (06) — Repayment of Loan 
given to Maha Genco from World 
Bank for modernisation of Koradi 
Thermal Power Project Plant No.6. 
(68015175) 


००४९ - व्याजाच्या रकमा 


0049 - Interest Receipts 


०४ - राज्य/संघराज्य क्षेत्र शासनाच्या व्याजाच्या जमा 


04 - Interest Receipts of state/Union 
Territory Governments 


१९० - सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर उपक्रम यांजकडुन 


190 - Interest from Public sector and 


व्याज 


व्याज other Undertakings 
(09) सार्वजनिक क्षेत्र J इतर उपक्रम यांजकडून (01) - Interest from Public sector and 
other Undertakings 


(09)(3¢) - कोराडी वीज निर्मिती केंद्रातील युनिट क्र.६ 
च्या आधुनिकीकरणासाठी जागतिक बँकेकडून 
महानिर्मिती कंपनीला दिलेल्या कर्जावरील व्याज. 
(००४९५१४३) 


(01)(38) - Interest on Loans given to 
Maha Genco from World Bank for 
modernisation of Koradi Thermal Power 
Project Plant No.6 


(00495143) 


००४९ - व्याजाच्या रकमा 


0049 - Interest Receipts 


०४ - राज्य/संघराज्य क्षेत्र शासनाच्या व्याजाच्या जमा 


04 - Interest Receipts of state/Union 
Territory Government 


१९० - सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर उपक्रम यांजकडुन 
व्याज 


190 - Interest from Public sector and 
other Undertakings 


(09) सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांजकडून 
व्याज 


(02) - Interest from Public sector and 
other Undertakings 


(09)(32) - सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी 
के.एफ.डब्ल्यु.जर्मन बँकेकडून महानिर्मिती कंपनीला 
दिलेल्या कर्जावरील व्याज.(००४९५१५२) 


(01)(39) - Interest on Loans given to 
Maha Genco from KFW German Bank 
for Solar Power Project. 

(00495152) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५८/ऊर्जा-३ 


ब] महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीला ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमांतर्गत 
के.एफ.डब्ल्यु. जर्मन बँकेकडुन प्राप्त कर्जाची व्याजासह परतफेड करणेकरीता पुढीलप्रमाणे नविन 
लेखाशिर्ष उघडण्यात येत आहे. 

मराठीत इंग्रजीत 


००४९ - व्याजाच्या रकमा 


0049 - Interest Receipt 


०४ - राज्य/संघराज्य क्षेत्र शासनाच्या व्याजाच्या जमा 


रकमा 


04 - Interest Receipts of state/Union Territory 
Governments 


१९० - सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर उपक्रम यांजकडून 
व्याज 


190 - Interest from Public sector and other 
Undertakings 


(09) सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांजकडून 
व्याज 


(01) - Interest from Public sector and other 
Undertakings 


(०१)(४०) - ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर प्रकल्पांतर्गत 
के.एफ.डब्ल्यु.जर्मन डेव्हलपर्मेट बँकेकडून महापारेषण 
कंपनीला दिलेल्या कर्जावरील व्याज (००४९५१६१) 


(01)(40) - Interest on Loans given to 
Maharashtra Electricity Transmission 
Company from KFW German Development 
Bank Under Green Energy Corridor Project. 


(00495161) 


क] 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजनेंतर्गत 


हरीजन वस्त्यांमध्ये दिवे लावण्यासाठी प्राप्त कर्जाची (मुद्दल व व्याज) परतफेड करणेकरीता 


पुढीलप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष उघडण्यात येत आहे. 


मराठीत 


इंग्रजीत 


६८०१ - वीज प्रकल्पांसाठी कर्ज 


6801 - Loans For Power Project 


२०५ - पारेषण आणि वितरण 


205 - Transmission & Distribution 


(colo) - अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक 
योजनेंतर्गत हरीजन वस्त्यांमध्ये दिवे लावण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत्‌ वितरण कंपनीला देण्यात 
आलेल्या कर्जाची परतफेड . (६८०१५१८४) 


(00)(07) - Repayment of Loan given to 
Maharashtra state Electricity 
Distribution company for installation 
of Lights in Harijan settlements under 
special component scheme for 
scheduled castes. (68015184) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५८/ऊर्जा-३ 


००४९ - व्याजाच्या रकमा 


0049 - Interest Receipts 


०४ - राज्य/संघराज्य क्षेत्र शासनाच्या व्याजाच्या जमा 


04 - Interest Receipts of state/Union 
Territory Governments 


१९० - सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर उपक्रम यांजकडून 
व्याज 


190 - Interest from Public sector and other 
Undertakings 


(09) सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांजकडून 
व्याज 


(01) - Interest from Public sector and 
other Undertakings 


(0989) - अनुसूचित जातीसाठी विशोष घटक 
योजनेंतर्गत हरीजन वस्त्यांमध्ये दिवे लावण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला दिलेल्या 
कर्जावरील व्याज. (००४९५१७२) 


(01)(41) - Interest on Loan given to 
Maharashtra state Electricity 
Distribution company for installation 
of lights in Harijan settlements under 
Special component scheme for 
Scheduled Castes. 


५. सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण कंपन्यांनी 


उपरोक्त नमूद योग्य लेखाशिर्षाखाली संबंधित कर्जाची (मुद्दल व व्याज) परतफेड करण्याबाबत 


नियमोचित कार्यवाही करण्यात यावी. 


६. सदर झासन निर्णय महालेखापाल कार्यालयाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.यू.ओ.आर- 
८८/२०२३-२४/७४६, दि.०६.१०.२०२३ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१७/२२३, 


दि.३०.१०.२०२३ अन्वये त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. हा शासन निर्णय महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३१२०८१५३४२२४७१० असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DR. GAURI 
RAKESH PATIL 


प्रत :- 


Oo ७. ose fea टे 


me) 


qo) निवडनस्ती ऊर्जा-३. 


Digitally signed by DR. GAURI RAKESH PATIL 


ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1fb6342b2e518b7b62c5e76771a2798f4bed2e746f3e27ba3 


143 ef40e20d8979, postalCode=400032, st=Mah 


DC8735D4C6A4C519341E344, DR. GAURI RAKESH PATIL 
2023.12.08 16:42:39 +05'30 


( डॉ.गौरी पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्या., प्रकाशहगड, वांद्रे (पू.), मुंबई-५१ 
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा, वांद्रे (पू), मुंबई -५१. 
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पू.), मुंबई -५१. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे 
उपसंचालक, लेखा व सांख्यिकी संचालनालय, ४ था मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई Yoo ०३२. 
कक्ष अधिकारी/वित्त विभाग(व्यय १६/अर्थ १४/ त्रद्षण व हमी कक्ष), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

कक्ष अधिकारी/नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१) , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


), मुंबई Yoo ०५१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 


hi 
INumber=1B8F A6FD8474E1D5982D81B6510A6CD24CC422976 


